महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम 
व इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६१५/प्र.क्र.३३७/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१६. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०६१५/प्र.क्र. 3३७/परि-१, दि. १४.०३.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१०१५/प्र.क्र. ५८५/परि-१, दि. २२.०३.२०१६ 
३. नियोजन विभागाचे अ.श्ा.प.क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२६/का-१४११, दि.०६ जून, २०१५. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील बसस्थानकांच्या कामांना संदर्भाधिन 


दि.१४.०३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार उक्त 


कामाकरीता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/ आधुनिकीकरण/ 


विस्तारीकरण पुर्नबांधणी व दर्जावाढ याकरीता रु.८३,६३,७९,०००/- (अक्षरी रु.त्र्याऐंशी कोटी त्रेसष्ठ 


लक्ष एकोणऐंशी हजार) एवढा निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदरचा खर्च सर्वसाधारण योजना सन २०१५-२०१६ मध्ये “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष 


३०५५, मार्ग व परिवहन, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१) महाराष्ट्र 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व इतर सोयी 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-०६१५/प्र.क्र.३३७/परि-१, दिनांक : 39.03.2098. 


सुविधा (३०५५ ००५२)” ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशिर्षाखालील 


तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर रक्‍कम 


आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या दि. १७ एप्रिल, 


२०१५ व दि. ०६.०२.२०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीचे पाळन 


करुन पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. हाशासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १२७/१४६१, दि. २२.०३.२०१६ व 


वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १३४/व्यय-८,दि. ३०.०३.२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 209G 0330982489228 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७४३७ Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N | t | Nn J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
वि postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G h | fa t ka [| cn=Nitin J Ghiratkar 
Date: 2016.03.31 16:22:45 +05'30' 
(नि. ज्यो. घिरटकर) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: क्र.एसटीसी-०६१५/प्र.क्र.३३७/परि-१, दिनांक : 39.03.2098. 


४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई yoo 032 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


